सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हास्तरावर माहे 
नोव्हेंबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या 
कालावधीमध्ये जिल्हा कृषि महोत्सवाचे 
आयोजन करण्याकरीता मंजूर तरतुदीच्या 
उर्वरीत २० Tah निधी, रु. १३६.०० लाख 
वितरीत करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९६/३अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२३ 


वाचा: 

१) कृषि व पदुम शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.४१/३ अ, दि. ०५/०१/२०१७ 

२) कृषि व पदुम शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ अ, दि. १६/१०/२०२० 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 

8) संचालक(आत्मा) यांचे पत्र क्र जा.क्र.सं.आत्मा/जि.कृ.म./प्र.क्र.०५/२९०/२२, दि.०४.०५.२०२२ 
५) संचालक(आत्मा) यांचे पत्र क्र जा.क्र.सं.आत्मा/जि.कृ.म./प्र.क्र.०५/३२३/२२, दि.२५.०५.२०२२ 
६) कृषि व पदुम शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९६/३ अ, दि. १९/०७/२०२२ 

७) संचालक(आत्मा) यांचे पत्र क्र जा.क्र.सं.आत्मा/जि.कृ.म./प्र.क्र.०५/६२९/२२, दि.२५.११.२०२२ 


प्रस्तावना- 
शेतक-यांना शासनाच्या विविध कृषि योजना / उपक्रमांची माहिती, संशोधित कृषि तंत्रज्ञान, 


नाविन्यपुर्ण प्रयोगशील शेतक-यांचे अनुभव, बाजारपेठ व्यवस्थापन, कृषि पुरक व्यवसाय इत्यादीबाबतचे 
मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे. कृषि प्रदर्शन, कृषि विषयक परिसंवाद आणि अनुभवी शेतकरी / उद्योजकांची 
व्याख्याने, यहास्वी शेतकरी, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ व विचारवंत यांची भेट घडावी व सामान्य शेतक-यांना शंका 
निरसन करुन घेता यावे. उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री या संकल्पनेवर आधारीत धान्य व खाद्य महोत्सव 
तसेच फळे, फुले व भाजीपाला महोत्सव इत्यादीचे आयोजन करण्यासाठी मुंबई व मुंबई उपनगर हे जिल्हे 
वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी ५ दिवसांचा जिल्हा कृषि महोत्सव साजरा करण्याबाबत 
दि. १६.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत राज्यात सर्वत्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सदर योजना 
राबविण्यात आलेला नाही. 

सन २०२२-२३ करिता जिल्हा कृषि महोत्सव योजनाकरिता लेखाशिर्ष-२४०१ए६९१अंतर्गत रु. 
६.८० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन दि.१९.०७.२०२२ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा कृषि महोत्सव योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आली असुन त्याकरिता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या फक्त go टक्के निधी म्हणजेच 


रु. ४.०८ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९६/३ओ 


आता सदर योजना माहे नोव्हेंबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीमध्ये 


राबविण्याकरीता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या उर्वरीत vo टक्के निधी म्हणजेच रु. २७२.२० 
लाख निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत संचाळक(आत्मा) यांनी संदर्भाधीन दि. २५/११/२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


तथापि सदर प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला असता वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या 
Co टक्के च्या मर्यादेत (आधीचा ६० टक्के + आता २० टक्के) म्हणजेच रु. १३६.०० लाख इतका निधी 
वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार होतकरी मासिक अंक छपाईच्या देयकांकरीता जाहिरात व प्रसिद्धी 
या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी रु. १३६.०० लक्ष निधी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय- 
१. सन 2022-23 मध्ये माहे नोव्हेंबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीमध्ये जिल्हा कृषि 
महोत्सव योजना राबविण्याकरीता रु. १३६.०० लाख (एकूण रु.एक कोटी छत्तीस लक्ष फक्त) एवढा निधी 
वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. याकरिता उपलब्ध करुन दिलेला निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

मागणी क्रमांक डी-३ 

(०१) (५४) जिल्हा कृषि महोत्सव योजना 

(१००टक्के राज्य योजना) (कार्यक्रम) 

(२४०१ऐ ६९१) 

३३-अर्थसहाय्य 


३. शोतक-यांना कृषि विद्यापीठ, कृषि संशोधन केंद्र, यांचे मार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती उपलब्ध 
होते तसेच शेतक-यांना ग्राहकांसाठी थेट विक्रीची संधी मिळते या बाबीचा विचार करता "जिल्हा कृषि 
महोत्सव योजना", संदर्भाधीन दि.०५.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे अवलंब करुन 
राज्यात राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर योजनेंतर्गत जिल्हा कृषि महोत्सवाचे आयोजन संदर्भाधीन दि. १६.१०.२०२० रोजी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार करावे. 

५. सन 2022-23 मध्ये जिल्हा कृषि महोत्सव आयोजनासाठी सुयोग्य इव्हेंट कंपन्या/जाहिरात 
संस्था यांची निवड करताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. मावज- 
२०२०/प्र.क्र.३३/का-३४, दि.१६.०३.२०२० व झ्ासन निर्णय क्र.मावज-२०२२/प्र.क्र.१२९/कार्या-३४, 
दि. ०७.०९.२०२२ या शासन निर्णयांतील तरतुदींचा अवलंब करावा. 


१. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, आत्मा नियामक मंडळ यांनी जिल्हा कृषि महोत्सव आयोजनाचे 
अहवाल आयुक्त (कृषि) यांना कार्यक्रम आयोजनानंतर एक महिन्यात सादर करावेत. सदर प्राप्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९६/३ओ 


अहवाल विचारात घेऊन आयुक्त (कृषि) यांनी सदर योजनेचा आढावा घेऊन सदर योजनेच्या 
मूल्यमापनाचा वार्षिक अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. सदर योजना मूल्यमापनासाठीचे 
निकष आयुक्त (कृषि) यांनी त्यांचेस्तरावर निश्चित करावेत. 

२. पूर्वी वितरीत झालेल्या आणि आता वितरित होणाऱ्या निधिच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
आयुक्त कृषि यांनी शासनास सादर करावेत. 

३. हा आदेशा नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४२५/१४३१, दि. 09.92.2022 अन्वये 
आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३७१/२०२२/व्यय१, दि. २६.१२.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११११२१९४१०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
HEMANT oe र 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8 
GORAKH NATH 7a7f397b2e5305303d, postalCode=400032, st=Maharash' 
ial 


(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 
३.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा सदस्य जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 
४.सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा तथा सदस्य सचिव जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 
५.सर्व सदस्य, जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 


प्रत, 

१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
५.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

६.मा.मुख्य सचिव 

७.सर्व अपर मुख्य सचिव / सर्व प्रधान सचिव / सर्व सचिव, मंत्रालय. 
८.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
९.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. कुलगुरु, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 


११. कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९६/३ओ 


१२. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर, 
१३. कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी, 
१४ कार्यकारी अधिकारी, एम.आय.डी.सी .लिमिटेड, मुंबई. 

१५. सर्व संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१६.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 
१७ महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 

१८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई. 

१९. वित्त विभाग/ कार्या. , मंत्रालय, मुंबई 

२०. नियोजन विभाग/ कार्या., मंत्रालय, मुंबई 

२१. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

२२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२३. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

२४. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२५. कृषि व पदुम विभाग/ कार्या.२ अ, मंत्रालय, मुंबई 

२६. निवड नस्ती /कार्या.३ अ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


kRRK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


